जलसंपदा विभाग मंत्रालय (ge) येथील 
आस्थापनेवरील पदांच्या सुधारित आकृतीबंधानुसार 
निश्चित करण्यात आलेल्या पदांचे स्थायी पदांमध्ये 
रुपांतर करण्याबाबत. 

शुध्दीपत्रक. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः आढावा-१७१६/प्र.क्र.७५१/१६/आ (मंत्रालय) 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : २४ एप्रिल, २०२३ 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांकः टीईपी-२००२ / प्र.क्र.१३ / सेवा-३, दि.२१/०६/२००६ 
२) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग क्रमांकः आढावा-१७१६ / प्र.क्र.9७५१ / १६ / आ. 'मंत्रालयो, 
दि.२७/०६/२०२२ 
3) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग क्रमांक :आढवा-१७१६ / प्र.क्र.७५१/१६/आ.(मंत्रालय), 
दि.११/०४/२०२३ 
शासन शुध्दीपत्रक:- 


जलसंपदा विभागाच्या संदर्भ क्र.३ येथील दि.११/०४/२०२३ च्या शासन निर्णयानुसार जलसंपदा विभाग 
मंत्रालय (खुद्द) आस्थापनेवरील पदांच्या सुधारित आकृतीबंधानुसार एकूण ४०९ पदांपैकी ८० टक्के पदांचे स्थायी 
पदांमध्ये रुपांतर करण्यात आले आहे. सदर शासन निर्णयात खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 

नियमित संवर्गातील ८०% म्हणजेच एकूण ३२७ पदे स्थायी वर्गीकरणात व नियमित संवर्गातील २०% 
म्हणजेच ८२ पदे व मृत संवर्ग ८४ पदे असे मिळून एकूण १६६ पदे अस्थायी वर्गीकरणात आहेत. याऐवजी 

नियमित संवर्गातील ८०% म्हणजेच एकूण ३२७ पदे स्थायी वर्गीकरणात व नियमित संवर्गातील २०% 
म्हणजेच ८२ पदे व मृत संवर्ग ७५ पदे असे मिळून एकूण १५७ पदे अस्थायी वर्गीकरणात आहेत असे वाचावे. 

तसेच संदर्भ क्र.३ येथील दि.११/०४/२०२३ च्या शासन निर्णयाच्या सोबतच्या विवरणपत्रातील अ.क्र.२८ 
- लोकमुद्रक या पदाची एकूण अस्थायी पदे १० ऐवजी १ असे वाचावे व त्यामुळे एकूण अस्थायी पदे १६६ ऐवजी 
१५७ असे वाचावे. 

सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०४२४१५१७०२७०२७ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


UDDHAV R 
DAHIPHALE 


(उध्दव दहिफळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः आढावा-१७१६/प्र.क्र.७५१/१६/आ.(मंत्रालय) 


४. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५. अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

७. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

८. सचिव (लाक्षेवि), जलंसपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०.संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, वांद्रे, मुंबई 

११.संचालक (लेखा व कोषागारे), मुंबई 

१२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१३. सर्व मुख्य अभियंता व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१४. सर्व सह/उप सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१५. सर्व अधीक्षक अभियंता व उप सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्राळय, मुंबई 
१६. सर्व सह/उप सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१७.सर्व अवर सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१८.सर्व कार्यकारी अभियंता तथा अवर सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१९.सर्व कक्ष अधिकारी, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२०.निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


